वन विभागाचे संगणकीकरण या 
योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करिता निधी 
वितरित करणेबाबत. (२४०६ ८६६९) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.१००/फ-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०६ नोव्हेंबर, २०२३ 


१) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्र.कक्ष-१ / पी / यो / चाबाप्र / प्र.क्र.3४ /§39/ 2023-28, दि.०१.११.२०२३. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 


३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.१००/फ-१०, 
दि.१९.०६.२०२३. 

४) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.१००/फ-१०, 
दि.११.०९.२०२३. 


प्रस्तावना :- 
सन २०२३-२४ करिता वनविभागाचे संगणकीकरण करणे (२४०६ ८६६९) या योजनेंतर्गत 
संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णयानुसार एकूण रु. १६०.५२ लक्ष इतका निधी खर्च करण्यास 


मान्यता देण्यात आली होती. तसेच संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये रू.१६०.५२ लक्ष 
इतका निधी वितरीत केला होता. 
आता, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), यांनी संदर्भाधीन 


क्र. १ येथील पत्रान्वये २८- व्यावसायिक सेवा या उदिष्टांतर्गत रु. ११६.३४ लक्ष अनुदान खर्च 


करण्यास मान्यता प्रदान करण्याची विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 


शासन निर्णय रद्द करुन खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
वाचा क्र. ४ येथील शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.१००/फ-१०, दिनांक - 


११.०९.२०२३ रद्द करुन पुढील प्रमाणे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. वनविभागाचे संगणकीकरण करणे या योजनेंतर्गत लेखाशीर्ष २४०६ - वनीकरण व 
वन्यजीवन, १०१ वनसंरक्षण, विकास व पुनर्निर्मिती, राज्य योजनांतर्गत योजना, (१७) वन 


झासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.१००/फ-१० 


विभागाचे संगणकीकरण, (१७) (०१) वन विभागाचे संगणकीकरण, संकेतांक-२४०६ ८६६९, 
२८-व्यावसायिक सेवा या उद्दिष्टांतर्गत रू. ११६.३४ लक्ष आणि ५०-इतर खर्च अंतर्गत रु. ४१.४८ 


लक्ष अशा एकूण १५७.८२ लक्ष एवढा निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


३. सदर योजनेवर होणारा खर्च खाली नमूद करण्यात आलेल्या लेखाश्ीर्षाखाळी सन 


२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


(आकडे रु. लाखात) 


लेखाशिर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित| BEAMS शासन निर्णय, दि. सुधारित 
निधी प्रणालीवर १९.०६.२३ अन्वये प्रशासकीय मान्यता 
आतापर्यंत वितरीत | प्रशासकीय मान्यता । प्रदान करावयाचा 
झालेला निधी प्रदान करण्यात निधी 
आलेला निधी 
मागणी क्रमांक :- सी-७, | २८- व्यावसायिक | ३८७.८० १९३.९० ७७.५६ (20 %) 9.96.38 (30 %) 
२४०६, वनीकरण व सेवा 
वन्यजीवन, 
१०१ वनसंरक्षण, विकास व 
पुनर्निर्मिती, राज्य | ५९- इतर खर्च ४१४.८० १२४.४४ ८२.९६ (२०%) ४१.४८ (१०%) 
योजनांतर्गत योजना, 
(१७ वन विभागाचे 
संगणकीकरण, एकूण ८०२.६० ३१८.३४ १६०.५२ १५७.८२ 
(49) (०१) वन विभागाचे 
संगणकीकरण, 


संकेतांक-२४०६ ८६६९ 


४. उपरोक्त निधी खर्च करताना पुढील अटींची पूर्तता होईल, याची खात्री करण्यात यावी:- 


) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती, तंत्रज्ञान व धोरण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांनी सदर निधी मंजूर कामांसाठीच खर्च होईल व कामाची द्विरुक्ती होणार नाही 


याची खात्री करावी तसेच मंजूर कामांव्यतिरिक्‍त कोणत्याही नवीन बाबीवर / नवीन 


क्षेत्रावर / नवीन कामांवर खर्च करता येणार नाही. 


॥ सदरहू निधी वितरित करण्यापूर्वी प्रस्तावानुसार योजनेतील निश्चित केलेल्या 


कामांना सक्षम अधिका-यांची तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी असल्याची व 


त्याचबरोबर सध्या वाटप करण्यात येणा-या अनुदानातून खर्च करताना यामध्ये 


कोणतीही वित्तिय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


ii 


शासनास सादर करावे. 


सदर योजनेकरीता वितरित केलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.१००/फ-१० 
iv) अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित 
करण्यापूर्वी वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीचे परिपत्रकात्रातील अटी 
व add पूर्तता होत असल्याची खात्री करावी तसेच त्यासोबतच्या 
परिशिष्टामधील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
४७ वन विभागाचे संगणकीकरण करणे या योजनांकरीता वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
धोरणात्मक शासन निर्णयांमधील अटी व शा्तींची पूर्तता करावी. 


vi) वितरीत करून घेतलेला निधी मंडळे / महामंडळे यांच्या वा इतर बँक खात्यात, 


स्वयप्रपंची लेख्यामध्ये अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील ठेव अंडादान 
निधीमध्ये काढून ठेवता येणार नाही. 


४. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७"७/.॥80/959॥॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०७१११५४७१०१९ 


असा आहे. हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by GANESH TUKARAM JADHAO 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


AND FOREST DEPARTMENT, postalCode=40003: 


‘Maharasht! 
2.5.4.20=0078f58512d3ac0131 Sbbbfa4b473ed7729dd2d316441 
06e2966ab9ee6e92d7d, 


pseudonym=9511E£397949CD516110AD2C5719C064356E8E6EF, 


serial I Number=6FEEDE606678D569A76B842319BD1C2969AA85B 
J A D ) H AO BASCDCCEE147249F 17965E8BB, cn=GANESH TUKARAM JADHAO- 
Date: 2023.11.07 11:15:38 +05'30' 


(गणेश जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति - 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


AD 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


AN 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती, तंत्रज्ञान व धोरण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), ५, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 


9८ 


(> 
ae 


an 


सह सचिव, वित्त विभाग (अर्थ-३) / (व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
उप सचिव, नियोजन विभाग (१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


9 


(३ 


कार्यासन (ब-१), महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२ 


) 

) 

) 

) 

) संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 

) 

) 

) निवडनस्ती. 


९ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


